विभागासाठी संगणक,प्रिंटर, 
स्कॅनर ई.खरेदी करण्यास 
प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः : संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र ३१/नोंदणी शाखा 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, 
मुंबई-४ 000००१ 
तारीख: १२ डिसेंबर, २०१९ 


वाचा: 
१) शासन निर्णय क्रमांकः सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.मातंस- 
२०११/प्र.क्र.१२५/३९, दि.२३.०९.२०११. 
२) शासन निर्णय क्रमांकः उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग झासन निर्णय क्र. संकीर्ण - 
२०१६/प्र.क्र.२१५/ उद्योग-४ दिनांक २४.८.२०१७ 
३) शासन निर्णय क्रमांकः वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. विअप्र- 
२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग २ , दिनांक १७.०४.२०१५. 
४) शासन निर्णय क्रमांक : सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण- २०१९/प्र.क्र 
३१/नोंदणी शाखा, दिनांक २२ नोव्हेंबर, २०१९ 
प्रस्तावना : 


माहिती तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून सामान्य जनतेस शासनाच्या सर्व सेवा माफक दरात, 
पारदर्शकरित्या व जलदगतीने उपलब्ध व्हाव्यात, या हेतूने संदर्भाधिन क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये 
राज्याचे ई-प्रशासन धोरण जाहिर करण्यात आलेले आहे. त्यानुसार सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
(खुद्द साठी संगणक सामुग्री खरेदी करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

संदर्भाधिन शासन निर्णय क्र.२ व ३ मधील दिलेल्या मार्गदर्शक सूचना / निर्देशानुसार 
सार्वजनिक आरोग्य विभागात संगणक सामुग्री खरेदी करण्यासाठी संदर्भाधीन क्र ४ च्या शासन 
निर्णयानुसार नुसार खरेदी समिती गठीत करण्यात आली आहे. सदर समितीस सार्वजनिक आरोग्य 
विभाग (खुद्द) साठी नमुद नग संगणक, प्रिंटर व स्कॅनर खरेदी करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
येत आहे. संगणक, प्रिंटर व स्कॅनरचे तांत्रिक तपशिल प्रपत्र १ मध्ये नमुद करण्यात आले आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः : संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र ३१/नोंदणी शाखा 


सदर तपशिलास अनुसरुन खरेदी करण्यात येईल. 


अनु. | साहित्य तपशील खरेदी 
क्र करावयाची 
संख्या 
संगणक संच १३० 
त्त 
प्रिटर ४५ 
2 
scanner a 
3 


२. सदर खरेदी निधीच्या उपलब्धतेनुसार १ किंवा अधिक टप्प्यात करण्यात येईल. 
खरेदी करताना संगणक, प्रिन्टर व स्कॅनर यांना कमीत कमी ५ वर्षे किंवा अधिक वॉरन्टी 
किंवा सेवा हमी असेल याची दक्षता घेण्यात येईल. 


३. सदर खरेदी उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०१६ / 
प्र.क्र.२१५/ उद्योग-४ , दिनांक २४.८.२०१७ मध्ये नमूद केल्यानुसार GEM पोर्टल वरुन 
विहित कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन खरेदी करण्यात येत आहे. 


४. यासाठी येणारा खर्च मागणी क्र सेक्रेटरी २२५१- आर. एट सामाजिक सेवा या 
(०४१८२२५१) कार्यालयीन खर्च, १३ सार्वजनिक आरोग्य (०१) (०१) - सेक्रेटरीएट , ०९०, 
२०१ लेखाशिर्षाखाली सन २०१९-२० या वर्षाच्या मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात येईल. 


५. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक : विअप्र 
२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनिमय, भाग 2, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ वित्तिय अधिकार नियम 
पुस्तिका-१९७८, भाग पहिला, उपविभाग दोन मधील अनुक्रमांक २७ ब, नियम क्र. ७६ नुसार 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः : संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र ३१/नोंदणी शाखा 


प्रशासकीय विभागास अधिकारानुसार खरेदी करण्यात येतील. शासन निर्णय विभागाचे 
प्रधान सचिव यांच्या संमती नंतर निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७///५/.॥६0व/89॥॥8.90९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९१२१११७३५००७३१७ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ravindra R Gadhari 
DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, 


° ou=Public Health Department, 
a V | Nn fa postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=9668226de60c3cc5b8ccd56833c 
07d32831e4140f3de291d1f40d510d29564 


७ 3, 

R G a d h a rl serialNumber=8f564edcac5a4c4a79542e6 
9f18152eb1ab86474731f4ac3d8424b8b56 
a653e1, cn=Ravindra R Gadhari 
Date: 2019.12.12 14:12:19 +05'30° 


(र.र.गढरी) 
शासनाचे उप सचिव 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरिक्षा),मुंबई, महाराष्ट्र 

२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई (रोखश्ञाखेमार्फत), 

३. उपसचिव (नोंदणी शाखा), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई-०१ 
४. कक्ष अधिकारी (खरेदी अधिकारी), GEM पोर्टल, सा.आ.वि 

५. अवर सचिव (रोख शाख), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई-०१ 
६. वित्त विभाग (व्यय-६) मंत्रालय, मुंबई 

७. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

८. निवड नस्ती (नोंदणी शाखा) 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः : संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र ३१/नोंदणी शाखा 


प्रपत्र-१ 


All - IN- ONE PC 


eel COMPONENT DESCRIPTION 
1 Intel 8 th Generation Core “13 8100 or 
Processor ह 
Higher 
2 Chipset Compatible to above Processor 
3 4 GB DDR III @ 1600 MPz expandable Up 
Memory to 16 BG with 1 DIMM slot free (Single 
Module should be supplied) 
| ; Hard disk Controller —Serial ATA III with 
Hard disk Controller min 5400 RPM (6 6GB/s 
5 Kiara diekCapaelty Hard disk capacity 1 TB With 5400 RPM 
(Minimum) 
| Minimum 6 USB with at least 4 x USB 3.0 
Ports, 2 x USB 2.0, 1 x SD Card Reader 
ae (Optional ) Universal Audio Jack for audio 
line out, 1x Display Port , ax HDMI/ 
DisplayRJ45, 1 x Audio Out, 1 x Serial 
(Optional) 2 x PS / 2 Ports (Optional) 
7 Keyboard One USB 104 Keys or higher wireless/ 
Bluetooth connectivity (same OEM Make) 
ea क यी One USB Optical Scroll —Wireless / 
Bluetooth connectivity (same OEM Make) 
णि 19 inch or above , Non Touch IPS/ MVA 
Display Display resolution 1920 x 1080 pixels or 
higher. 
10 Optical Drive Integrated 8x better DVD —RW drive 
11 Wireless Bluetooth 4.0 card, IEEE 802.11 ac 
12 Audio Integrated speaker with microphone 
13 Webcam HD Webcam 
14 LAN Integrated Gigabit Ethernet LAN 
10/100/1000 
15 . Windows 10 professional 64 Bit 
Operating System preloaded 
16 Production Unit Certification Certified for windows 10 Professional 64 
and Compliance Bit Preloaded 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः : संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र ३१/नोंदणी शाखा 


17 


Security 


TPM 2.0 


18 


Warranty 


5 Years 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः : संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र ३१/नोंदणी शाखा 


4. Printer 
Cosumable Device should be quoted with full loaded Toner/Cartidge of the same OEM 
OS support: Win(8,8.1,10), Linux ( Various incl. Boss Linux), MAC OS 


4.2 LASERJET MONO 


Ea Criteria Technical Specifications 

NO. 

1. Print speed Minimum 28 PPM A4 or better 

2. Processor speed Processer speed 400 Mhz or better 

3. Resolution upto 1200x1200 

4. Paper input tray Paper input tray upto 250-sheet input tray, 1-sheet priority 
tray 

5 Duplex Printing yes 

6. | Connectivity USB2.0,High speed Ethernet 

7. Language Support PCL5c; PCL6;PS;PCLm;PDF;URF;PWG 

18. | Paper Size A4 Legel 

19. | Duty cycle per month upto 20000pages 

10. OS support Win(8,8.1,10) Linux (Various Incl. Boss) 

11. Consumable Device should be quoted with 1 new OEM Make (Same as 
HW brand) toner/cartridge. 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः : संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र ३१/नोंदणी शाखा 


Scanner 
eal Criteria Technical Specifications 
NO 
1.) Scan Type ADF 
2.) Scan Resolution 600x600 dpi or better 
3.) Scan speed minimum 20 PPM/40 Ipm 
| 4, Scanning option Duplex 
5.| Scan file format Scan file Format t support PDF, JPEG, TIFF,PNG and searchable 
| «6. | USB Connectivity USB 2.0 or USB 3.0 
7.| Memory no memory 
| 8. | Auto feeder capacity Min 50 sheets 
| 9. Daily duty cycle Min 1000 pages 


10 


Compatible operating 
system 


Windows Pro 7, Windows Pro 8; Windows Pro 10 or higher (64- 
bit only) and equivalent Operating system 


1 


Power Consumption 
(Active) 


Less than 500 Watts 


12 


Compliance And 
Certification 


UL/FCC, The Restriction on hazardous substance Directive 
(ROHS) for environmental safety Compliance , EPEAT GOLD And 
energy star or above /BEE star certified. 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


